महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिम 
दिनांक २ ऑक्टोबर २०११ रोजी मोहिमेची 
जाहिरात दूरदर्शनवर प्रसिध्द करण्याच्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-तंमुगा-०६१४/प्रक्र-८१/१४/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
दिनांक :- ३१ डिसेंबर, २०१४. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, 
दि.१४/०८/२००८, २५.४.२०१३. 
२. सहाय्यक पोलीस महानिरीक्षक (नि.व से.)यांचे पत्र क्र.पोमसं/ ४०/ ९०६९/ मांतंमुगा 
/जाहिरात/३४/२०११, दि.३०.८.२०१४. 


प्रस्तावना : 

शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त 
गांव मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन वरुन प्रसारित करण्यात येते. सन २०११-१२ या वर्षात पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्रसार भारतीवरुन दिनांक २ ऑक्टोबर २०११ रोजी 
मोहिमेची जाहिरात माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. त्यासंबंधीची 
देयके विभागास प्राप्त झाली असून, या देयकावर रुपये ८९,९६३/- (अक्षरी एकोणनव्वद हजार 
नऊडी त्रेसष्ट फक्त) एवढा खर्च येणार असून त्या खर्चास या आदेशाद्वारे शासनाची मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


मोहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्यास आलेल्या रुपये रुपये ८९,९६३/-( अक्षरी 
एकोणनव्वद हजार नऊडी त्रेसष्ट फक्त ) एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. मे. प्रसार 
भारती, सह्यादी यांनी त्यांच्या दिनांक १६.११.२०११ च्या देयकान्वये रुपये ८९,९६३/- रकमेचे 
देयक सादर केले आहे. त्यांच्या देयकात लावलेले दर माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने 
विहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापुर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व प्रचार 
या बाबीवरच विहीत पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 


४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे मे. प्रसार भारती, मुंबई यांना रुपये 
८९,९६३/-( अक्षरी एकोणनव्वद हजार नऊडऱी GMS Had इतक्या देयकांच्या रकमेचे धनादेश 
तयार करुन त्यांचे वितरण करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०६१४/प्रक्र-८१/१४/पोल-१५ 


प. याखाली होणारा खर्च रुपये ८९,९६३/- (अक्षरी एकोणनव्वद हजार AH त्रेसष्ट फक्त) 
मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान HENS २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ 
०५३३) २६ जाहिरात व प्रसिध्दी" याखालील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक अनौ संदर्भ क्रमांक- 
४९८/१४, व्यय-७, दिनांक २१/११/२०१४ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४१२१२१२२८०१४५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


R d Digitally signed by Ramdas Sahebrao Khomane 
ते mM ते S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Desk Officer, postalCode=400032, 


Sahebrao 111 scan sarees 
Khomane Dave: 20150209 105057 10330 
(रा.सा. खोमणे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 

१. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

३.महालेखापाल, १ (ले. व अ/ लेखापरिक्षा)महाराष्ट्र मुंबई 

४. संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई 

५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. वित्त विभाग,व्यय-७,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

८.अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 

९. निवडनस्ती-पोल-१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


